पुसद नगरपरिषद हद्दीतील शहरातून 
जाणाऱ्या राज्यमार्ग क्र.२६२ (जुना 
रा.मा.क्र.२१३) (शिवाजी चौक सुभाष 
चौक, आंबेडकर चौक ते जुना उमरखेड 
नाका पुसद) सा.क्र.०/०० ते १/८०० 
अवर्गीकृत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.४२/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- २९ एप्रिल, २०२१. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांचे पत्र 
जा.क्र.का-२(२)/ रस्ते अवर्गीकृत/२०१७/२८४९, दि.२२/१०/२०२०. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांचे पत्र 
जा.क्र.का-२(२॥/ डिक्ळलासीफाय/२०२१/१०८३, दि.२३/०३/२०२१. 


प्रस्तावना :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांनी संदर्भाधीन 
पत्रान्वये पुसद नगरपरिषद हद्दीतील शहरातून जाणाऱ्या राज्यमार्ग क्र.२६२ (जुना रा.मा.क्र.२१३) 
(शिवाजी चौक सुभाष चौक, आंबेडकर चौक ते जुना उमरखेड नाका पुसद) साखळी क्रमांक जुना 
कि.मी. ६१/४०० ते ६३/२०० नवीन ०/०० ते १/८०० एकूण लांबी १.८०० कि.मी. लांबी अवर्गीकृत 
करणेबाबत विनंती केळी आहे. तसेच उपरोक्‍त रस्ता अवर्गीकृत करण्याबाबत नगर परिषद, पुसद 
यांनी मंजूरी दिलेली आहे. त्यानुषंगाने सदर रस्ता अवर्गीकृत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन 


होते. 


शासन निर्णय :- 


सदर रस्ता पुसद नगरपरिषद हद्दीतील शहरातून जाणाऱ्या राज्यमार्ग क्र.२६२ (जुना 

रा.मा.क्र.२१३) (शिवाजी चौक सुभाष चौक, आंबेडकर चौक ते जुना उमरखेड नाका पुसद) साखळी 
क्रमांक जुना कि.मी.६१/४०० ते ६३/२०० नवीन ०/०० ते १/८०० एकूण लांबी १.८०० कि.मी. लांबी 
अशी असून, पुसद वरून उमरखेडला जाण्यासाठी पर्यायी रस्ता (बाह्यवळण मार्गी उपलब्ध 
असल्यामुळे बहुतांश जड वाहतुक पर्यायी रस्त्यावरून केली जाते. 

सदर १.८०० कि.मी. लांबी दि.०८/०१/२००३ पासून नगरपरिषद पुसद यांचेकडे देखभाल 
व दुरूस्ती करीता हस्तांतरित करण्यात आळेली आहे. तथापि, सदर लांबी अवर्गीकृत करण्यात 
MSA नसल्यामुळे व पुढील गुंतागुंत टाळण्यासाठी सदर लांबी अवर्गीकृत करण्यात येत आहे. 

सदर रस्ता अवर्गीकृत करण्यास नगर परिषद, पुसद यांनी मंजूरी दिळेली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.४२/नियोजन-२ 


त्यानुषंगाने खालील अटींच्या अधीन राहुन पुसद नगरपरिषद हद्दीतील शहरातून जाणाऱ्या 
राज्यमार्ग क्र.२६२ (जुना रा.मा.क्र.२१३) (शिवाजी चौक सुभाष चौक, आंबेडकर चौक ते जुना 
उमरखेड नाका पुसद) साखळी क्रमांक जुना कि.मी.६१/४०० ते ६३/२०० नवीन ०/०० ते १/८०० 
एकूण लांबी १.८०० कि.मी. लांबी अवर्गीकृत करण्यात येत आहे. 


१) सदरच्या रस्त्यालगतच्या बांधकामास नगर परिषदेकडून परवानगी देतांना महाराष्ट्र शासनाने 
नोव्हेबर २०१३ ला मंजुर केलेल्या अ.ब.क. नगर परिषद नियमावली नुसार व नगरविकास 
विभागाने निर्गमित केलेल्या प्रचलीत शासन निर्णयानुसार योग्य अंतरे ठेवुन परवानगी देण्यात 
यावी. 

२) सदर रस्त्यावर अतिक्रमणे होणार नाहीत याची दक्षता नगर परिषदेकडून घेण्यात यावी. 


३) सदर रस्त्याची देखभाल व दुरूस्ती करून रस्ता वाहतुक योग्य ठेवण्यात यावा. 

४) भविष्यात आवश्‍यकतेनुसार सदर रस्ता पुन्हा सा.बां.विभागाच्या ताब्यात दयावयाचा निर्णय 
झाल्यास सदर रस्ता सुस्थितीत सा.बां.विभागाच्या ताब्यात देण्याची जबाबदारी पुसद,नगर 
परिषदेची राहील व याबाबत कोणत्याही प्रकारच्या रस्त्यावर कामे केल्याबाबतच्या निधीची 
मागणी/दावे/खर्चाची मागणी इत्यादी मान्य होणार नाही. 

५) सदर रस्ता अवर्गीकृत केल्यानंतर त्यावरील अतिक्रमणे/लीज बांधकामे/कंत्राटे अथवा इतर 
संलग्न विषयाचे मा.न्यायाळयीन प्रकरणे हाताळण्याची जबाबदारी पुसद नगर परिषदेची 
राहील. वरील विषयाबाबत मा. न्यायालयीन आदेशा, असल्यास त्याचा अवमान होणार नाही, 
याची दक्षता पुसद नगर परिषदेने घ्यावी. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०४२९१५५७१७३०१८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे हाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार देशा नुसारव नावाने 9 
Prashant Vina ya KAO dv can oncovernment OF Maorashre,u-Public Works 


Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
. 2.5.4.20=2b1bad66664b1e1 1e3bf66db1d526143e814db5f8c5 
Pp a t | | 05422af66a5628314537e, cn=Prashant Vinayakrao Patil 
Date: 2021.04.29 16:05:06 +05'30" 


(प्रशांत पाटील) 
अवर सचिव (नियोजन),महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१) प्रधान सचिव (नवि-१) नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२) मुख्य अभियंता सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये 
बदल करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.४२/नियोजन-२ 


३) विभागीय आयुक्त, अमरावती. 

४) अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, यवतमाळ (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार 
रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल 
करण्यात यावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 


) जिल्हाधिकारी, यवतमाळ. 

) मुख्याधिकारी, नगरपरिषद, पुसद. 

७) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पुसद. 
) 
) 


संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 
रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०) रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

११) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


